सन 2020-29 या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन 
अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१७/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- 9) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६/४/२०२०. 
२) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१७/का७-अ,दि.२८/४/२०२० 
3) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१७/का७-अ,दि.१५/६/२०२० 
४ महिला व बाल विकास विभाग,झासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१७/का७-अ,दि.१७/८/२०२० 
) 
) 
) 


५) महिला व बाळ विकास विभाग,झासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१७/का७-अ,दि.१४/१०/२०२० 
६) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१७/का७-अ,दि.६/११/२०२० 
७ महिला व बाळ विकास विभाग,झासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१७/का७-अ,दि.७/१२/२०२० 


शासन निर्णय:- 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स-१ 
मुख्य लेखाशिर्ष २२३६- पोषण आहार अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांचे 
वेतनाकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील लेखशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
एकुण रुपये १२२७१.१९ लक्ष (अक्षरी रुपये Hat बावीस कोटी एकाहत्तर लाख एकोणिस हजार फक्त) इतका निधी 
वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
न dont विद्यमान तरतूद वितरित ala 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक / उद्दिष्ट निधी वितरण 
सन २०२०-२१ 
(३-४) 
ह २ ३ f= sere =f 4 
१ । 2238, पोषण आहार २७६९.१२ २०७६.८४ ६९२.२८ 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 
(०८) (०८) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) 
केंद्र हिस्सा २१% (२२३६-२१३७), 
०१ वेतन 
२ | (०८) (०९) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) ८३०७.३६ ६२३०.५२ २०७६.८४ 
राज्य हिस्सा ७५% (२२३६-२१४६), 
०१ वेतन 
३ | (०८) (०५) अंगणवाडी सेवा १२८०.५९ १२८०.५९ | 
(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) 
(२२३६-१९४५) 
०१ वेतन 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१७/का-७अ 


४ | (coos) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ७२८३.५२ ५४६२.६४ १८२०.८८ 
अधिनियम १९६१ यांच्या कळम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

केंद्र हिस्सा २५% (२२३६-२१५५), 

३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 


५ | (००(०५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती | २१८५०.७६ १६३८७.९० ५४६२.६४ 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

राज्य हिस्सा ७५% (२२३६-२१६४), 

३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 


६ | (०००६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ८८७४.१४ ६६५५.५९ २२१८.५५ 
अधिनियम १९६१ यांच्या कळम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% (२२३६-२१७३), 

३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 


एकूण 4O3GY.88 ३८०९४.०८ १२२७१.१९ 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे 
राहतील त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची, केंद्र 
शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.११/२०२१ व्यय-६, दिनांक २८.१.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०२०४१६०५१४४७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVINDRA a 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
9) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
२) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
3) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 

) 

) 


४) सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास( आयुक्‍्तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१७/का-७अ 


६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 

७) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 

८) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

९) अवर सचिव (का.४, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की,त्यांनी 
वरीलप्रमाणे निधी 8395 प्रणालीवर वितरित करावा. 

१०) निवड नस्ती-का-७अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


